डॉ. बबन उर्फ अरविंद विठोबा लोखंडे, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या रुग्णता 


सेवानिवृत्तीबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुसेनि-२०२२/प्र.क्र.८०२/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ०६ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 9) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/२ब/डॉ. ळोखंडे/रुसेनि/जा.क्र.११६४/२२, 
दि.१६.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. बबन उर्फ़ अरविंद विठोबा लोखंडे, वै. अ. ग्रामीण रुग्णालय देवरुख, जि. रत्नागिरी यांची महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन दि.०९.०९.१९९२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियमित नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. डॉ. लोखंडे यांनी दि.०९.११.२०२२ च्या अर्जान्वये म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम ६८ नुसार 
रुग्णता सेवानिवृत्ती नोटीस दिली आहे. सबब, डॉ. लोखंडे यांनी दि. ०९.११.२०२२ च्या अर्जान्वये दिलेली रुग्णता 
सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम 
६८ ते ८० मधील तरतुदीनुसार डॉ. बबन विठोबा लोखंडे, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ, यांना राजर्षि छत्रपती शाहू 
महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर येथील 
वैद्यकीय मंडळाने वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याच्या दिनांकापासून म्हणजे दि.२६.०२.२०१९ (म.नं) पासून “रुग्णता 
सेवानिवृत्त” झाल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२३१२३१११६८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6 
V | J A Y K U M A R b380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6 
A71DA717A6A7250, 


| A Xx M A N RA serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77E 
30, cn=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2023.01.06 14:29:05 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रुसेनि-२०२२/प्र.क्र.८०२/सेवा-३ 


) संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
४ जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
) डॉ. बबन विठोबा लोखंडे, वैद्यकिय अधिकारी यांना. 

(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 
८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


